जय जवान जय किसान शिक्षण प्रसारक 
मंडळ, कंधार, जि. नांदेड संचालित 
किड्स वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, 
माणिकनगर, तरोडा बु., जि. नांदेड या 
शाळेचे पुयनी, जि. नांदेड येथे स्थलांतर 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३३२२/प्र.क्र.४४९/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ जुले, २०२२ 


वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३३२१/प्र.क्र.४०१/एसएम-१ 
दिनांक २८ जुलै, २०२१. 
संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर यांचे जा.क्र.विशिउसं/ला/कार्या-८/ 
एनव्हीएन/२०२१-२२/२३८६, दिनांक २९ एप्रिल, २०२२ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
जय जवान जय किसान शिक्षण प्रसारक मंडळ, कंधार, जि.नांदेड संचालित किड्स वर्ल्ड पब्लिक 
स्कूल, माणिकनगर, तरोडा बु., जि. नांदेड या इंग्रजी माध्यमाच्या स्वयंअर्थसहाय्यित प्राथमिक शाळेचे 
(इयत्ता १ ली ते ४ थी), गट नं.१३९, पुयनी, जि. नांदेड येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त 
झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त झाळेच्या जागेचा भाडेकरार मालकाकडून संपुष्टात आल्याने सदर शाळेचे गट नं.१३९, 
पुयनी, जि. नांदेड येथे स्थलांतर प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर 
करण्यास खालील अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे.:- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आव्यक राहील. 
(2) सदर शाळा इंग्रजी माध्यमाची स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावरील शाळा असल्याने शाळेत कार्यरत 
शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे संपूर्ण दायित्व संस्थेवर राहील. 
(३) शासनाकडून झाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक राहील. 
(४) शाळेच्या बाबतीत मूळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शरर्तीमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 


शासन निर्णय क्रमांक : प्राशास्थ ३३२२/प्र.क्र.४४९/एसएम-१ 

(4) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे Masa 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार झासनास राहतील. 


२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर यांनी सदर शाळेच्या स्थलांतराबाबत पुढील 
कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७०५१५१४३०५३२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN RAJARAM 1॥(॥01॥ 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTI =SCHOOL 
P R AV | N R AJ A R A M EDUCATION DEPARTMENT, postalCode=400( t=Maharashtra, 
254. 2ba38i 105 (44८९8656९0 
+3495: 9a, 
seudon! -80DB1 0A 19F1AC94146E6B7B8A8, 
M U N D H E serial INumb¢ 26६05: 00॥0502043॥॥57670858॥ 
13F51213AD071ACD53714A284, cn=PRAVIN RAJARAM MUNDHE 
Date: 2022.07.05 15:16:53 +05'30' 
प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रत, 


=O 


. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर 

. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, नांदेड 

. अध्यक्ष/ सचिव, जय जवान जय किसान शिक्षण प्रसारक मंडळ, कंधार, जि. नांदेड 
५. निवडनस्ती (एसएम-१). 


A) 


AV 


o 


ल 


पृष्ठ २ पैकी २ 


